महाराष्ट्र - कर्नाटक सीमा प्रश्न आंदोलनातील 
हुतात्म्यांच्या वारसांना निवृत्ती वेतन व इतर 
आर्थिक लाभ..... 
वित्तीय वर्ष २०१८-२०१९ मधील एप्रिल, २०१८ 
ते डिसेंबर, २०१८ या ९ महिन्यांकरिता 
अनुदानाचे वाटप 


महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग 
शासन परिपत्रक क्रमांक : बियुडी-१८१८/८५/प्र.क्र.३४/२०१८/३६ 
मंत्रालय, मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मुंबई - ४०० ०३२ 
दिनांक : २० एप्रिल, २०१८ 
संदर्भ :- 
१) शासन निर्णय, सामान्य प्रशासन विभाग क्र.बियुडी-१८१४/प्र.क्र.१६/२०१४/३६, दि.२१/०४/२०१५. 
२) शासन परिपत्रक, वित्त विभाग क्र.अर्थसं-२०१८/प्र.क्र.६९/अर्थ-३, दि.०२/०४/२०१८. 
3) शासन परिपत्रक, सामान्य प्रशासन विभाग क्र.बीयुडी-१०१८/प्र.क्र.9०/२०१८/२५, 
दि.०४/०४/२०१८. 


शासन परिपत्रक :- 


उपरोक्त संदर्भाधिन क्र.२ च्या परिपत्रकान्वये महाराष्ट्र विधानमंडळाने “महाराष्ट्र विनियोजन विधेयक, 
२०१८” यांच्या अनुसूचीच्या स्तंभ-४मध्ये विनिर्दिष्ट करण्यात आलेल्या रकमांस मंजुरी दिलेली असून महाराष्ट्राचे 
राज्यपाल यांनी त्यास अधिसंमती दिलेली आहे आणि ते २०१८ चा महाराष्ट्र अधिनियम चा महाराष्ट्र अधिनियम 
क्रमांक-२२ म्हणून, महाराष्ट्र राजपत्र असाधारण भाग-४, दि.२७ मार्च, २०१८ मध्ये प्रसिध्द करण्यात आला 
असल्याचे, सा.प्र.वि./कार्यासन-२५ यांनी कळविले आहे. तसेच सदर परिपत्रकान्वये सन २०१८-१९ या आर्थिक 
वर्षाकरीता मंजूर अर्थसंकल्पीय तरतूदीपैकी प्रथम नऊमाहीकरीता (डिसेंबर, २०१८ अखेर) आवश्‍यक असणारा 
अनिवार्य व कार्यक्रमांवरील खर्च याबाबतचा अर्थसंकल्पित निधी एकूण वार्षिक तरतुदीच्या ७०% च्या मर्यादेत 
वितरीत करण्यास परवानगी दिली आहे. सदर अनुदानाचे मासिक निधी विविरणपत्र संबंधित कार्यासनाकडून 
प्राप्त झाल्यानंतर सन २०१८-१९ करिता आवश्‍यक असणारा अनिवार्य व कार्यक्रमांवरील खर्च याबाबतचा 
अर्थसंकल्पीय निधी, वित्त विभागाने दिलेल्या सुविधेनुसार अर्थसंकल्पीय अंदाज, वितरण व संनियंत्रण प्रणालीद्वारे 
वितरीत केला जाणार असल्याचे कळविले आहे. 


2. संदर्भाधीन क्र.२ येथील वित्त विभागाच्या दि०२/०४/२०१८ च्या परिपत्रकानुसार "मागणी क्र.ए-५, 
२२३५ - सामाजिक सुरक्षा व कल्याण, ६०-इतर सामाजिक सुरक्षा व कल्याण कार्यक्रम - १०२ - सामाजिक 
सुरक्षा योजनेखाली निवृती वेतन - (००) (०३) महाराष्ट्र कर्नाटक सीमा आंदोलनातील हुतात्म्यांचे वारसांना 
निवृत्ती वेतन (२२३५ २४९३)" या लेखाशीर्षाअंतर्गत, महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमा आंदोलनातील हुतात्म्यांचे 
वारसांना निवृत्तीवेतन व इतर आर्थिक लाभ देण्यासाठी” सन २०१८-२०१९ या वित्तीय वर्षासाठी 


शासन परिपत्रक क्रमांकः बियुडी-१८१८/८५/प्र.क्र.३४/२०१८/३६ 


रु.१७,५७,०००/- (रुपये सतरा लाख सत्तावन्न हजार फक्त) एवढी अर्थसंकल्पीय तरतूद मंजूर करण्यात 
आलेली आहे. त्यापैकी प्रथम नऊमाहीकरिता (डिसेंबर, २०१८ अखेर) मंजूर अर्थसंकल्पीय तरतुदीच्या ७०% 
च्या मर्यादेत म्हणजेच एकूण मंजूर वार्षिक तरतुद रु.१७,५७,०००/- पैकी रु.१२,२९,९००/-एवढे अनुदान 
वितरीत करण्यास उपलब्ध करुन देण्यात आले आहे . 


३. संदर्भाधीन क्र.१ येथील दि.२१.४.२०१५ च्या शासन निर्णययान्वये महाराष्ट्र कर्नाटक सीमा 
आंदोलनातील हुतात्म्यांचे वारसांना स्वातंत्र्य सैनिकांप्रमाणेच रु.१०,०००/- दरमहा निवृत्तीवेतन अनुज्ञेय 
आहे. सबब, प्राप्त तरतूदीपैकी एप्रिल, २०१८ ते डिसेंबर,२०१८ या कालावधीचे निवृत्तीवेतन व इतर आर्थिक 
लाभ अदा करण्यासाठी रु.१२,२७,०००/- (अक्षरी रुपये बारा लाख सत्तावीस हजार फक्त) इतकी तरतूद 
संबंधित जिल्हाधिकारी यांना पुढीलप्रमाणे वितरीत करण्यात येत आहे. 


अ. | जिल्हाधिकारी | सन २०१८-१९ | एप्रिल,२०१८ ते डिसेंबर, २०१८ या कालावधीसाठी वितरित निधी 
क्र. (लाभार्थ्यांची एकूण निवृत्तीवेतन प्रवास भत्ता । इतर आर्थिक | एकूण वितरीत 
संख्या) अर्थसंकल्पीय (दरमहा प्रत्येकी लाभ अनुदान 
अनुदान रु.१०,०००/- । रु.५००/-वार्षिक (प्रत्येकी (४--५--६) 
(रुपये) प्रत्येकी प्रमाणे ) प्रमाणे ) रु.५०००/- (रुपये) 
(रुपये) (रुपये) वार्षिक) 
(रुपये) 
q 2 3 6 षु & 9 
१ | मुंबई शहर (3) fp | 2,990,000 १,५०० १५,००० २,८६,५०० 
२ कोल्हापूर (१०) | | (9,20,000 ४,५०० २५,००० ७,४९,५०० 
3 पुणे (१) | | ९०,००० ५०० ५,००० ९५,५०० 
8 रत्नागिरी (१) fF | ९०,००० ५०० ५,००० ९५,५०० 
एकूण अनुदान १७,५७,००० ११,७०,००० ७,००० ५०,००० | १२,२७,००० 


३. सदरचा खर्च परिच्छेद २ येथे नमूद केलेल्या लेखाशीर्षाखाली खर्ची टाकण्यात यावा व मंजूर 
तरतुदीतून भागविण्यात यावा. कुठल्याही परिस्थितीत (२२३५ २४९३) या लेखाशीर्षाव्यतिरिक्‍त अन्य 
लेखाशीर्षाखाली अनुदान खर्ची जाणार नाही, याची दक्षता घ्यावी. यासाठी वेळीच खर्चमेळ घालून त्याबाबत 
महालेखापाल, मुंबई यांच्या कार्यालयास अवगत करण्यात यावे. 


४. वरीलप्रमाणे मंजूर केलेले अनुदान पुढील अटींच्या अधीन राहून वितरीत करण्यात येत आहे:- 

१ एप्रिल, २०१८ ते डिसेंबर,२०१८ या काळावधीतीळल खर्च संबंधित जिल्हाधिकारी यांनी त्यांना 
वितरीत केलेल्या तरतूदी इतका मर्यादित ठेवावा. 

२) संबंधित जिल्हाधिकारी यांनी उक्त बाबीवर होणाऱ्या खर्चाची वेगळी नोंद ठेवून महालेखापाल 
कार्यालयामधील खर्चाच्या Aaa ताळमेळ घालून त्याचे विवरणपत्र सामान्य प्रशासन विभाग/कार्यासन-२५ 
व वित्त विभाग यांच्याकडे विहित मुदतीत पाठवावे व त्याची प्रत या कार्यासनास देखिल पाठवावी. कुठल्याही 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन परिपत्रक क्रमांकः बियुडी-१८१८/८५/प्र.क्र.३४/२०१८/३६ 


परिस्थितीत २२३५२४९३ या लेखाशीर्षाखालीच रकमा खर्ची पडत असल्याची व त्याबाबत खर्चमेळाद्वारे 
खातरजमा करण्याची जबाबदारी संबंधित जिल्हाधिकारी यांची राहील, याची कृपया नोंद घ्यावी. 


५. हे परिपत्रक सामान्य प्रशासन विभागाचे परिपत्रक क्र. बीयुडी-१०१८/प्र.क्र.9०/२०१८/२५, 
दि.०४/०४/२०१८ मधील सूचनांनुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 


हे परिपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या wWww.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात 
आले असून त्याचा संकेतांक २०१८०४२११२२६१८४२०७ असा आहे. हे परिपत्रक डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात आले आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by Sanjay Krishna Bhosale 
IN, ernment Of Maharashtra, 


Sanjay Krishna ८500000000 
Bhosale 


tra, 
25. 68fad25d7626a3cc798a2cdee2480a10 
8e46d2bc3c24f98d38cc78723fe7 9cOF, 


(सं. कृ. भोसले) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 

प्रत, माहिती व आवऱ्यक कार्यवाहीसाठी अग्रेषित :- 

१. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता ), महाराष्ट्र- १, मुंबई. 

२. महालेखापाल (लेखा परीक्षा) महाराष्ट्र- १, मुंबई. 

३. संचालक, लेखा व कोषागारे (संगणक शाखा), मुंबई. 

४. प्रधान सचिव, वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

५. सचिव, लेखा व कोषागारे, वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
जिल्हाधिकारी, मुंबई हहर जिल्हा, जुने जकात गृह, फोर्ट, मुंबई-२३. 
७. जिल्हाधिकारी, कोल्हापूर. 
८. जिल्हाधिकारी, पुणे. 
९. जिल्हाधिकारी, रत्नागिरी. 
१०. जिल्हाधिकारी, मुंबई उपनगर जिल्हा, वांद्रे (पूर्व), मुंबई-५१ यांना असे कळविण्यात येते की, त्यांना 

MRAP असलेले अनुदान जिल्हाधिकारी, मुंबई शहर यांच्याकडून मागविण्यात यावे. 

११. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 
१२. निवासी लेखा परिक्षा अधिकारी, मुंबई. 
१३. जिल्हा कोषागार अधिकारी, कोल्हापूर / पुणे / रत्नागिरी. 
१४. सामान्य प्रशासन विभाग/कार्यासन-२५, मंत्रालय, मुंबई. 
१५. निवड नस्ती (कार्या.३६). 


yaa) 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


